मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ (बॅच-१ 
संशोधन व विकास अंतर्गत अमरावती जिल्ह्यातील 
रस्त्यांची silat करण्यासाठी प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मुग्रायो-२०२४/प्र.क्र. ३७३ /बांधकाम-४ 
बांधकाम भवन, ५ वा मजला, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ००१ 
दिनांक : २२ जुले, २०२४. 
वाचा : 

१ शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्रमांकः प्रमंग्रासयो-२००९/प्र.क्र. ११३/योजना- 
८, दि. ०९ सप्टेंबर २०१०. 

२) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, दिनांक २८ 
ऑक्टोबर, २०१५. 

3) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, दिनांक of 
जानेवारी, २०२२. 

४) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.४३६/बांधकाम-४, दिनांक १५ 
फेब्रुवारी २०२४. 

५) मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र क्रमांकः 
मु.अ./प्रमंग्रासयो/ १२६९/२०२४ व १४११/२०२४ दि. ०६ व २०मे, २०२४. 


शासन निर्णय : 

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ (बॅच-१) संशोधन व विकास अंतर्गत अमरावती जिल्ह्यातील 
रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या किंमतीस खालील नमुद केलेल्या अटींच्या 
अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे 


अ विधान पॅकेज अंदाजित किंमत to वर्षे देखभाळ 
* | सभा क्षेत्र/ : कामाचे नाव लांबी (कि.मी) दुरूस्ती अंदाजित 
क्र क्रमांक (रू.लक्ष) a 
तालुका किंमत (रू.लक्ष) 
एन एच-७५३ ७ ते बग्गी रस्ता 
हि ६.१०० ८१६.०७ ३६.४४ 
(MRL-0&, ५३-४६, 24) 
शि धामणगाव रामा-२९७ ते सोनगाव रस्ता नका चा er 
रेल्वे/ (LR - 03, VR-03, ७८) न ; 
; चांदूर रेल्वे प्रजिमा-३३ ते दिघी कोल्हे रस्ता गात went seat 
(LR-40, VR-22) = at si 
४ RD | सुपलावाडा ते वाई रास्ता (MRL-o¥, ७३-८७, १०) | ३.५०० ४७९.७५ २१.१९ 
व धामणगाव | AMR- एम एस एच १४ (जसापुर) ते सार्सी रस्ता या es — 
र Yed/ । Ao3g (MRL-99, VR-4¥ ) 
नांदगाव प्रजिमा-२५ (ढवळसरी) ते मोरगाव-अडगाव रस्ता 
& खंडेश्वर ५.००० ६५८.०७ 30.03 
खंडेश्वर (MRL-92, ५३-१४८) 
धामणगाव 
रेल्वे/ प्रजिमा- ३७ ते दाभाडा रस्ता 
9 ae ४.००० ४८१.९७ २१.७६ 
धामणगाव (MRL-92, ७३-१८, 09-६१) 
रेल्वे 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२४/प्र.क्र. ३७३/बांधकाम-४ 


धामणगाव 
रेल्वे/ प्रजिमा-३२ (फुबगाव) ते येनस रस्ता 
८ Eine ४.७०० ७०३.०२ ३२.४४ 
a (VR-902, MRL-08) 
ot RD- 
खं. 
AMR- 
वागणुगाव | 46 
रेल्वे/ रामा-२८० ते वकनाथ सोनेगाव आजनगाव रस्ता 
8 धामणगाव 4.200 ७११.०६ 32.24 
धामणगाव (MRL-02, ५१-४९, ८७) 
रेल्वे 
रामा-४७ (खोलापूर) ते आसरा रस्ता 
शि ८.२०० १०४२.९६ 42.94 
(MRL-ol9, VR-84) 
बडनेरा/ म्हेसपूर ते भातकुली रस्ता 
धि भातकुली ४.५०० ५५९.६२ २७.४८ 
भातकुली (TR-92, VR-93¢, ११, १०) 
रामा-४७ ते खारतळेगाव ते बोकुरखेडा ते वंडली 
१२ eI 8.00 848.43 २२.७२ 
रस्ता (LR-92, ७३-५४, ७०) 
रामा-२९६ (पार्डी) ते वडगाव (जिरे) ते तालुका हद्द 
१३ RD on 4,000 ६६३.५६ ३०.०६ 
रस्ता (_-१४, /१-३४, ८८) 
AMR- 
बडनेरा रामा-२८० (राजुरा) ते मासोद ते शेवती रस्ता (MRL- 
कढ, रावत A039 9.940 १५४४.८९ ७१.२६ 
/ ०३, 09-५७, VR-¥o, 32, ०८) 
राममा-५३ (सावर्डी) ते जळका (श) रस्ता 
१५ ३.१०० ५९७.०० २७.५० 
(LR-0¢, VR-39) 
बडनेरा/ प्रजिमा-१०६ (शिवणी खु.) ते खल्लार रस्ता 
१६ भातकुली ३.१०० ४४१.७७ २०.११ 
भातकुली (LR-04, -८६) 
१७ वळे रामा-२९९ ते चांदुरी रस्ता (LR-2o, ७३-२०) २.०७० २६६.४७ १२.१४ 
/अमरावती $ ° न , 
१८ नयाय चाकर्दा ते धरणमाहू रस्ता (MRL-02, ५३-२१, ३८) | ९.५०० १५६७.३४ ७३.५९ 
ales प्ररामा १४ ते बासपानी रस्ता (LR-02, ५३-५७) ३.००० ५०२.४८ २३.५९ 
२० प्रजीमा ६१ ते भवर रस्ता (_3-१७, VR-¥4) 4.400 934.28 ४६.७६ 
२१ प्रतजि.मा.-४६ ते दर्याबाद रस्ता (LR-¥o, 0091-७९) | ४.०५० ५५४.५४ २५.७९ 
रा.म.मा.५४८सी (वडगाव फत्तेपूर) ते जांभळा रस्ता 
92 RD ४.५० ७०१.९१ ३२.७७ 
(LR-34, VR-92&) 
AMR- aw 
प्ररामा १४ मल्हार ते म्हसोना ते पांढरी रस्ता 
२३ | मेळघाट/ | ५७०४१ ७.४९० १०३५.५० ५१.७७ 
अचलपूर (MRL-09, 0091-१२) 
रामा-३०५ ते धोतारखेडा ते सावळी धतुरा रस्ता 
२४ ३.३०० ६२४.०६ 39.20 
(LR-3¢, VR-9219) 
एन एच-५४८ C वाघडोह जनुना रस्ता 
२५ ३.०५० ५१४.५० २५.७३ 
(11-०९, VR-9¥, १६३, १८०) 
< रामा-३०५ ते देऊरवाडा रस्ता ला oa S556 
(MRL-0¥, VR-93,83,88) रि न ४; 
te रामा-३०५ ते घाटलाडकी रेडवा रस्ता a mer ae 
(MRL-09, ODR-94, VR-9§8) : ae vet 
2¢ | away | RD घाटलाडकी ते सांभोरा रस्ता orn ayes suas 
ae र ee श्र (MRL-02, VR-8¢) aes 
eet ae - प्रजिमा-२३ ते कल्होडी रस्ता 
२९ बाजार | ॥०४२ 4.400 £40.29 319.99 
(LR-33, VR-908) 
रामा-३०५ ते सुरळी रस्ता 
३० ४.११० ६९१.४५ ३१.७५ 
(LR-0l9, VR-90§) 
रामा-३०५ ते चिचोली तालुकाहद्द रस्ता 
39 3.400 ८००.७० ३६.८४ 


(LR-09, ४३-१४) 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२४/प्र.क्र. ३७३/बांधकाम-४ 


राममा-३५३जे ते मासोद ते तुळजापूर ते साउर 
२२ तालुकाहद्दरस्ता ४.००० ३६६.५९ २२.६४ 
(TR-08, ५३-५७) 
अचलपूर/ RD- aaa जवजवळा शहापूर रस्ता 
चांदूर -३५३ जे ते जवळा शहापूर रस्ता a प 

३३ aie AMR- ९ 2 233.68 .७५ 

बाजार A082 रामा Tou) रस्ता 

३४ -३०३ ते पिंप्री रस्ता (MRL-04, ODR-33) ६.८२० १२२९.४५ ६१.४७ 

: रामा २९८ए ते शिरजगाव अर्डक रस्ता व तात डि 

व (॥३॥_-०९, VR-993) ee > os 

३६ लोणी ते पेठ मांगरुळी रस्ता (MRL-93, VR-9§3) ५.९०० ७३५.९७ ३८.६० 

राममा-३५३ K (वरुड) ते डवरगाव ते प्रजिमा-४५ 

३७ रस्ता ४.८६० ५६५.६५ २८.२८ 

रस्ता (MRL-92, ७३-२२, १५०, १८०) 
इसंब्री ते गव्हाणकुंड रस्ता 
३८ ४.००० ६१०.२० २७.५० 
(LR-30, VR-9&%) 
x लोणी ते पळसवाडा रस्ता ल ere aay 
(LR-29, VR-89) न ; ; 
ae RD- लोणी ते इत्तमगाव रस्ता पला nes ales 
वरुड AMR- (LR-22, ४1-४२) 
us Aog3 बेनोडा ते बहादा रस्ता as er sea 
(ese 3. 34. ६.५९ 
बेनोडा ते माणीकपूर रस्ता 

BQ 8.800 ६०८.३२ ३०.४२ 

(1३-२६, ४३-१९६) 

पवनी ते खानापूर मेंढी घोराड रस्ता 
83 ५.८०० ८०४.०० ४०.२० 
(MRL-90, ५३-९१, १३६, १५५) 
राममा-३५३ के ते लोहदरा ते GS रस्ता 

Se 4300 ६८०.७० ३०.७४ 

(LR-ol9, VR-24) 

एकूण ४४ कामे १९८.६७० २८७७६.४० १३७७.६३ 

१. सदर कामे ग्रामविकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 
संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्रामविकास विभागाच्या अटी व 
शर्तीवर कार्यान्वीत करण्यात यावीत. 

२. मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), पुणे, संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) व संबंधित 
कार्यकारी अभियंता GAIA) यांनी शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक 
ग्रासयो-२०१८/प्र.क्र. २३९/बांधकाम-१, दि.२५.१०.२०१८ तसेच शासन पत्र क्रमांक मुग्रायो 
२०१९/प्र.क्र.७३/बांध-४ दिनांक २२ जानेवारी, २०१९ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार प्रत्येक 
रस्त्याला तांत्रिक मान्यता द्यावी. 

३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था व मुख्य अभियंता तसेच 
संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी रस्त्याचे दर्जोन्नती करण्यासाठी ई-टेंडरिंग 
करुनच कार्यारंभ आदेशा द्यावेत. 

४. प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापुर्वी व काम सुरु करण्यापुर्वी पुढील बाबींची पुर्तता 


करण्यात यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२४/प्र.क्र. ३७३/बांधकाम-४ 


i) 


ii 


vi) 


vil) 


प्रस्तुत कामे ही मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ (बॅच-१) संशोधन व विकास अंतर्गत 
असल्याने प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजने अंतर्गत Vision Document-202o मध्ये नमूद 
New Technology Initiative नुसार मार्गदर्शक सूचनांचे पूर्णपणे अवलंब करून सदरहू 
लांबीच्या रस्त्यासाठी Thin White Topping (TWT)/ Short Panel Concrete (SPC) ची 
धावपट्टी घेण्यात यावी. 

तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापुर्वी रस्त्याच्या कामाचा वाव, Pavement Design 4 
Hydraulic Calculations पुनश्च: काटेकोरपणे तपासण्यात येवुन त्याप्रमाणे संकल्पन 
निश्चित करण्यात यावी. 

सदर रस्त्यासाठी लागणारी जमीन या विभागाच्या ताब्यात आहे व रस्त्यासाठी भुसंपादन 
करावे लागणार नाही याची खातरजमा करुन घ्यावी. खाजगी जमीन अथवा 
वनविभागाची ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्‍यक असलेल्या रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येवु 
नयेत, याबाबत पुन:श्च खात्री करण्यात यावी. 

तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या wor हे काम कोणत्याही पाटबंधारे/जलविद्युत 
पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या जलाशयाखाली जाण्याची शक्‍यता नाही किंवा अशा प्रकल्पांमुळे 
या कामावर कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. 

अंदाजपत्रकामध्ये कामाची मराठीमधुन माहिती दर्शविणाऱ्या फलकाची तरतुद केलेली 
असावी. 

प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक दराचे वर्णन/दर/दरपृथ:करण 
/रक्‍्कम/दरपृथ:करणातील गृहित धरलेली अंतरे व अनुषंगिक इतर बाबी तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य आहे. 
या संदर्भात शासनाचे कोणतेही उत्तरदायित्व असणार नाही. 

तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने कामामध्ये प्रस्तावित वाव अन्य 
कोणत्याही योजनेत/ कार्यक्रमात समाविष्ठ नाही तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इत्यादी तत्सम 
यंत्रणेकडे मंजुर नाही, याची खातरजमा करावी. 

सदर कामांना प्रचलित दरसूचीनुसार तांत्रिक मंजूरी देण्यात यावी. 

सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या संगणक 
प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 

सदर कामे डोंगरी/ आदिवासी / नक्षलप्रभावीत क्षेत्र अथवा साखर कारखान्यापासून १० 
कि.मी.त्रिज्या क्षेत्रांमध्ये शासनाच्या प्रचलित निर्णयानुसार येत असल्याबाबत तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांने तपासणी करुन दरपृथ:करणामध्ये त्यानुसार 
तरतुद केले बाबत खातर जमा करावी. याबाबतची सर्व जबाबदारी ही संबंधित तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकारी/ अभियंत्याची राहील. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२४/प्र.क्र. ३७३/बांधकाम-४ 


०२. सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूळ यावरील भांडवली खर्च ०४, 
जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (०१)(०१) मोठी बांधकामे सीआरसी- ५०५४ 
4443” या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७२२१५१००३९४२० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRASHANT VINAYAKRAO PATIL. 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=RURAL 


Pp R A S H A N T DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e8 14db5f8c5054. 


22af66a5628314537e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

V | N AYA K R A O Pp AT | L serialNumber=9524CAB2D5A858B4A01FF72F5CAESFDDC4F8C96 
4F3AFC6B6249294AD88EC870D, cn=PRASHANT VINAYAKRAO, 
लता 15:38:40 --05'30' 

(प्रशांत पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


-0 


) मा. विधानसभा व मा.विधानपरिषद, सदस्य. विधानमंडळ, मुंबई. 
) प्रधान सचिव (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

) सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) जिल्हाधिकारी, अमरावती. 

) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अमरावती. 

) 

) 

) 

) 


AD 


८ 0८ w 


दु 


-0४) 


खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय मुंबई-३२. 

मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 

अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, अमरावती विभाग, अमरावती. 
कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.),महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, अमरावती. 


wen ७. 


१०) कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, अमरावती. 

११) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 

१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती. 

१३) माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 
१४) निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


